श्री. ग. वि. Seed, उद्योग उपसंचालक (तांत्रिक) 
गट-अ यांचा राजीनामा मंजुर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक : इएसटी-३४१८/३५०/प्र.क्र.८४/उद्योग-३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०१९ 
वाचा - १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही १०९२/१२३३/प्र.क्र.३३/९२/८ 
दि. २.१२.१९९७ 
२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.उसं/आस्था-१/नियुक्‍ती/ उ.उ.सं.(तां)/ 
२०१८/ओ-१७३४ दि. २१ सप्टेंबर, २०१८ 
३. उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र. उसं/आस्था-१/नियुक्‍ती/उ.उ.सं.(ता)/२०१८/ओ२३२४ 
दि. ३ जानेवारी, २०१९ 

प्रस्तावना :- 

उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील श्री. गजानन विनायक बेल्लाळे, उद्योग उप संचालक (तांत्रिक) 
गट -अ कोकण विभाग, ठाणे यांनी सहायक आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, वरीष्ठ सेवा गट-अ या पदावर 
रुजू होण्यासाठी दिनांक २९/१२/२०१८ च्या पत्रान्वये तांत्रिकदृष्ट्या राजीनामा मंजूर करण्याची विनंती केली 
आहे. उद्योग संचालनालयाने त्यांच्या संदर्भ क्रमांक ३ येथील पत्रान्वये श्री. गजानन विनायक बेल्लाळे, यांचा 
राजीनामा स्विकारुन त्यांना कार्यमुक्त करण्याचा प्रस्ताव शासन मान्यतेस्तव सादर केला आहे. 
शासन आदेश :- 

श्री. गजानन विनायक बेल़लाळे, उद्योग उप संचालक (तांत्रिक) गट-अ, हे सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ११ मधील अ ते ड येथील विहित अटींची पूर्तता करीत 
आहे. तसेच त्यांच्याकडून कोणतेही शासकीय येणे बाकी नाही किंवा त्यांच्या विरुध्द कोणतीही विभागीय चौकशी 
प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही. सबब, सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 
क्रमांक २ (क) मधील तरतुदीनुसार सहायक आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, वरीष्ठ सेवा गट-अ या पदावर 
रुजू होण्यासाठी त्यांनी दिनांक २९/१२/२०१८ च्या पत्रान्वये सादर केलेला राजीनामा मंजूर करण्यात करण्यात 
येत असून त्यांना सहायक आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, वरीष्ठ सेवा गट-अ या पदावर रुजू होण्यासाठी 
आदेशाच्या दिनांकापासून (म.नं) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 
२. सदर aR निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११५१४३७१२१९१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Namdeo Kondiba aaa 
Bhosale यण ण 
(डॉ. ना. कों. भोसले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. विकास आयुक्त, (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 


शासन Sa क्रमांकः इएसटी-३४१८/३५०/प्र.क्र.८४/उद्योग-३ 


२. सह प्रमुख कर्मचारी अधिकारी (आस्थापन), बृहन्मुंबई महानगरपालीका, मुंबई. 

३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राद्वारे) 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

५. संचालक, लेखा व कोषागारे, वांद्रे (पुर्वी मुंबई 

६. उद्योग सह संचालक, कोकण विभाग, ठाणे. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

८. श्री. गजानन विनायक बेल्लाळे, उद्योग उप संचालक (तांत्रिक), कोकण विभागीय कार्यालय, ठाणे. 
९. निवडनस्ती (३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


